राज्यात बिगर आदिवासी क्षेत्रात अति तीव्र कुपोषित 
बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) योजना 
सुरु करणे या योजनेसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.११४ /का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुर चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जुले, २०१९ 


वाचा :- (१) शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६/प्रक्र ३३१/का-५, दि.२६.९.२०१७ 
(२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले,२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अति 
तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (/990) स्थापन करण्याची योजना 
उपरोक्त वाचा क्रमांक (१) च्या दिनांक २६.९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात 
आलेली आहे. सदर योजना राबविण्याकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता लागणा- 
या खर्चासाठी रु. २४,०७,४०,०००/- इतक्या रकमेची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात 
करण्यात आली आहे. सदर निधीपैकी माहे डिसेंबर,२०१९ च्या खर्चाकरीता वित्त विभागाने 
उपरोक्त वाचा क्रमांक (२) नुसार घालून दिलेल्या ६०% निधी वितरणाच्या मर्यादेत या 
योजनेकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाळ विकास केंद्र 
(VCDC) स्थापन करण्यात आलेल्या योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३६, (०९)अतितीव्र कुपोषित 
बालकांवर उपचार, (०९) (०१) ग्राम बाल विकास केंद्र (कार्यक्रम), सांकेतांक २२३६१९९२ 
याखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.२४,०७,४०,०००/- इतक्या तरदुदीपैकी वित्त 
विभागाने घाळून दिलेल्या मर्यादेनुसार प्रथम नऊमाही करीता (माहे एप्रिळल,२०१९ ते 
डिसेंबर २०१९ अखेर) अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६०% इतका निधी रु.१४,४४,४४,०००/- 
(अक्षरी रुपये चौदा कोटी, चव्वेचाळीस लक्ष, चव्वेचाळीस हजार फक्त) आयुक्‍त,एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.११४/का.५ 


या योजनेकरीता आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांना 
वितरीत व खर्च करण्यास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु.१४,४४,४४,०००/-(अक्षरी रुपये 
चौदा कोटी, चव्वेचाळीस लक्ष, चव्वेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी शासनाने दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनानुसार खर्च करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी व सदर निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्यात यावे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११२२९४३५२३० 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing 
Ramchandra Gujar 


(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
a 


) मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


A 


AN 


०८ 


लत 


4 


mM 


आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 


S 


(३ 


vo 


१० सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ). 

१२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

१३) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 

१८) कक्ष अधिकारी (का-४) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) (कार्यक्रम) या योजनेच्या सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील खर्चाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
रु.१४,४४,४४,०००/-(अक्षरी रुपये चौदा कोटी, चव्वेचाळीस लक्ष, चव्वेचाळीस हजार फक्‍त) 
इतका निधी aged, vente बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 835 प्रणालीवर 
वितरीत करावा. 

१९) निवड नस्ती (कार्यासन-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


